दिनांक १५ ते २४ नोव्हेंबर, 2023 या कालावधीत 
भुवनेश्वर, ओडीसा येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी 
सेवा हॉकी स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2022-23/CCSCSB, दि.१८.०९.२०२३ व दि.१६.१०.२०२३. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/ हॉकी /२०२३-२४ 
दि.०१.११.२०२३. 
३.उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२३-२४/९६०, दि.०७.११.२०२३. 
शासन निर्णय :- 


दिनांक १५ ते २४ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्वर, ओडीसा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता महेंद्र स्टेडीयम, चर्चगेट, मुंबई येथे दि. ३० ऑक्टोबर, २०२३ रोजी निवड 
चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची 
यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,९९,३२०/- (रुपये एक लाख नव्याण्णव हजार sal वीस 
फक्‍त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ०९ ते ११ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १५ ते २४ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२३ 
(A) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत असतील त्या 
विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०९ ते २४ नोव्हेंबर, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१७४/क्रीयुसे-२, 


१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११०१७१९४६४८२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAvJI 


D N YA N E S H WA R DN:CN = eee 01 AVHAD, 
> = IN, S = Maharashtra, O = VVERNMENT 

ASARAU! AVHAD भयान 
Date: 2023.11.10 17:22:19 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 
९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ' 


दिनांक १५ ते २४ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्वर, ओडिसा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉको स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या हॉकी संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 
स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम (| ट्रॅकसूट | किटबॅग कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 

१ । श्रो. धनंजय प्रकाश महाडिक, होय । होय | वस्तूव सेवा कर कार्यालय, अहमदनगर. 
राज्यकर उपआयुक्त 

२ | श्री. इरफान दिलावर सनदी, Teas ka jer | पील कार्यालय, भुदरगड, ता. भुदरगड, जिल्हा 

कोल्हापूर. 

३ । श्री. आसिफखान अब्दुलखान पठाण, | होय | होय | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, कागल, प्रशासकोय 
परिरक्षण भुमापक इमारत, कागल, जिल्हा- कोल्हापूर. 

४ | श्री. निफाज इमामुद्दीन शेख होय होय | वस्तू व सेवा कर भवन, वि.रा.आ. माझगाव, मुंबई. 
कर सहाय्यक 

५ | St. दिनेश जगन्नाथ मळेकर, | all eee | धीक्षक कार्यालय, कोल्हाप 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक 

६ | श्री. सुहास दिनकर प होय | होय । शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज, 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक जि. सांगली. 

७ | श्री. प्रफुल्ल प्रकाश पाटील, होय | होय वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर कोल्हापूर. 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक 

८ | श्री. अझर सिकंदर शेख, द्वि प्न तालुका कृषो अधिकारी, ALAN. 
कृषि सहाय्यक 

९ | श्री. विनोद सुखदेव शं ae ad तहसिल कार्यालय, अलिबाग, ता. अलिबाग, 
तलाठी जि. रायगड 

१० | श्री. शैलेश शंकरराव उपासे, होय होय । तहसिल कार्यालय, लाखांदूर, जिल्हा - भंडारा. 
मंडल अधिकारी 

११ | श्रो. सुनिल बसप्पा द होय । होय | उप वनसंरक्षक,कार्यआयोजना विभाग, कोल्हापूर 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 

१२ | श्रो. प्रविण नरेंद्र बडोले, al P| जिल्हा पुरवठा कार्यालय, धकारी कार्यालय, 
अव्बल कारकून भंडारा. 

१३ । श्री. राहुल सुभाष शिंदे, होय | होय द्यागिक न्यायालय, कोल्हापूर. 
उच्चश्रेणी लघुलेखक 

१४ | श्री. आकाश अभय नाईव होय होय । उप अधिकक्षक भूमि अभिलेख, जत. 
भूकरमापक 

१५ | श्री. इम्रान दस्तगीर शेख, बेलीप | [| वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, कोल्हापूर. 

१६ | श्री. दिगंबर अशोक दळवी, 1) व्यि शासकोय तंत्रनिकेतन, मिरज. 
कनिष्ठ लिपिक 

१७ । श्री. फिरासत गुलाममहंमद मुजावर, | होय | होय | जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर. 
कनिष्ठ लिपिक 

१८ | श्रो. सतिश मधुकर देवकते होय । होय | SAA. ३०३, तिसरा मजला, अ विंग, बी.एम.सी. 
उपनिबंधक सहकारी संस्था गोडाऊन बिल्डींग, संस्कृती कॉम्प्लेक्स जबळ, ठाकूर 

कॉम्प्लेक्स, ९० फूट रोड, कांदिवली (पू), मुंबई. 

१९ | श्री. बिजय शेटे, होय होय | कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी (प्रशिक्षक) 

२० | श्री. मकरंद केशवराव गयावळ id | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १५ ते २४ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्‍वर, ओडिसा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉको स्पर्धा २०२३-२४ महाराष्ट्र शासनाच्या हॉकी संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
विवरणपत्र. 


अ.क्र 1 तपशील )॑ईढईढइछईइईइक्‍ढञ_| [ रुपये | 
aca 
र 


निवड चाचणोस उपस्थित राहिलेल्या १ मुख्य पंच व २ पंच यांना मानधन २००० 
(2000+400xX) 

निवड चाचणो सदस्य, अधिकारी वर्ग, स्वयंसेवक यांना चहा व अल्पोपहार याव 
खर्च. 


प्राशक्षण शिबीर :- दिनांक ९ ते १९ नोव्हेंबर, २०२३ (३ दिवस) या कालावधीत 

प्रशिक्षण शिबीरासाठी मैदानाचा खर्च, प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रशिक्षक ब खेळाडूंकरीता 

अल्पोपहार इत्यादी वरील होणारा खर्च. अल्पोपहार (२०५१००५३) = ६००० 
मैदान खर्च (३०००५३) = ९००० 
प्रशिक्षकाचे मानधन (१०००५३) = ३००० 


रु. २०००/- प्रमाणे 3 कृत्रिम मै 

एकदा) 

र 
रु. ७००/- प्रमाणे ३६--२-३८ TST क्लॉथ जसं 

(मोनाग्राम व क्रमांकासह) 


य्ट सेथेटिक्स ऱ र 
acne S 


: र क्स कक्‍्लाथ 


रु. १७५/- प्रमाणे २० टॉबेल्स. 


रु. ४००/- प्रमाणे १८ निविआ डिलक्स क्व प्रो.२ स् { (कॉमन | ७२०० 
किट) 


र 
हॉकेट लेग र Tee, ओव्हर शॉटस॑ 


कॉलर गार्ड, होल्ड 


रु. ७००/- प्रमाणे २० 


ऑल अंड हेलमेट. 


२ | प्रथमोपचार खर्च. 2344 


एकूण :- रुपये एक लाख नव्याण्णव हजार तीनशे वीस फक्त १,९९,३२०/- 


ca 


विवरणपत्र-- क 


दिनांक १५ ते २४ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत भुवनेश्वर, ओडिसा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉको स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या हॉको संघाची निवड 
करण्यासाठी दि. ३० नोव्हेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे 
बिवबरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम | कार्यालयाचापूर्णपयत्ता [| पूर्ण पत्ता 
१ श्री. धनंजय प्रकाश महाडिक, बस्तू ब सेवा कर कार्यालय, अहमदनगर. 
राज्यकर उपआयुक्त 
२ | श्री. इरफान दिलावर सनदी, तलाटं पील कार्यालय, भुदरगड, ता. भुदरगड, 
जिल्हा कोल्हापूर. 
३ | श्री. आसिफखान अब्दुलखान पठाण, उप अधोक्षक भूमि अभिलेख, कागल, प्रशासकोय इमारत, 
परिरक्षण भुमापक कागल, जिल्हा- कोल्हापूर. 
श्री. निफाज इमामुद्दीन शेख, कर सहाय्यक वस्तू ब सेवा कर भवन, वि.रा.आ. माझगाव, मुंबई. 
५ श्री. दिनेश जगन्नाथ मळेकर, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक । पोलीस अधीक्षक कार्यालय, कोल्हापूर. 
६ | श्री. सुहास दिनकर पाटील, शासकोय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज, 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक सांगली. 
७ | at. संतोष प्रकाश बिराजदार, कॉन्स्टेबल (जवान) । अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 
८ | श्री. अझर सिकंदर शेख, कृषि सहाय्यक तालुका कृषी अधिकारी, करवीर. 
९ | al विनोद सुखदेव शिंगाडे, ace तहसिल कार्यालय, अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड 
१० | श्रो. शेलेश शंकरराव उपासे, मंडल अधिव तहसिल कार्यालय, लाखांदूर, जिल्हा - भंडारा. 
११ | श्री. गणेश उत्तम राठोड, उप जिल्हाधिव जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय, SBI चौक, अहमदनगर. 
१२ | श्री. प्रविण नरेंद्र बडोले, अव्बल कारकून जिल्हा पुरवठा कार्यालय, THR कार्यालय, भंडारा. 
१३ | श्री. राहुल सुभाष शिंदे, उच्चश्रेणी लघुलेखव द्यागिक न्यायालय, कोल्हापूर. 
१४ | श्री. आकाश अभय नाईक, भूकरमापक उप अधिकक्षक भूमि अभिलेख, जत. 
१५ | श्री. इम्रान दस्तगोर शेख, बेलीप वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, कोल्हापूर. 
१६ | श्री. दिगंबर अशोक दळवी, कनिष्ठ लिपिक शासकोय तंत्रनिकेतन, मिरज. 
१७ | श्रो. फिरासत गुलाममहंमद मुजावर, जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर. 
कनिष्ठ लिपिक 
१८ । श्री. प्रफुल्ल प्रकाश पाटील, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर कोल्हापूर. 
१९ | श्री. सतिश मधुकर देवकते रुम नं. ३०३, तिसरा मजला, अ विंग, बो.एम.सी. गोडाऊन 
उपनिबंधक सहकारी संस्था, बिल्डींग, संस्कृती कॉम्प्लेक्स जबळ, ठाकूर कॉम्प्लेक्स, ९० 
फूट रोड, कांदिवली (पू), मुंबई- १०१. 
२० | श्री. विजय पं. शेटे, सहायक कक्ष अधिव कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई — ३२. 
२० | श्री. मकरंद केशवराव गयावळ, कक्ष अधिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


DNYANESHWAR 
ASARAdJ!I AVHAD 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 

DN: CN = DNYANESHWAR ASARAuI AVHAD, C = IN, S 
IMENT OF MAHARASHTRA, OU 

= SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 

Date: 2023.11.10 17:27:22 +05'30 


(ज्ञानेश्‍वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


